महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन अधिसूचना क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१८४/२०/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४३२ 
दिनांक :- ०१ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन अधिसूचना क्र.संकीर्ण-२००९/(३२६/०९)/विशि-१, 
दि.०७.१०.२००९. 


शासन अधिसूचना घिसूचना (सुधारणा) 


महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९४ मधील कलम ८ (3) येथील तरतुदी अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासन अधिसूचना क्र.संकीर्ण- 
२००९/(३२६/०९)/विशि-१, दि.०७.१०.२००९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अकृषि 
विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन) नियम,२००९ 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 


अ.क्र.७ (संचालक, प्रौढ व निरंतर शिक्षण आणि विस्तार सेवा), अ.क्र.१४ (सहायक संचालक, 
प्रौढ व निरंतर शिक्षण) व अ.क्र.३९ (प्रकल्प अधिकारी, प्रौढ व निरंतर शिक्षण) ही पदे सदर अधिसूचनेतून 
वगळण्यात येत आहेत. 


२. सदर अधिसूचना घिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून तिचा संकेतांक क्र. २०२२०८०११२५०५३४५०८ असा आहे. सदरहू अधिसूचना 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ly signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


ig) 
॥ Maharasht ‘HIGHER AND 
AJ IT MA DH U KA RRAO TECHNICAL DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi hi 


5.4.20=880d8eb755bcb4455fa360baaa8797820b6265d75275a72f9F 
31977 bfeff 


BAWISKAR sta 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल व कुलपतींचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
3. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
४. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
५. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
६. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
७. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
८. after व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा पीरक्षा अधिकारी, 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन अधिसूचना क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१८४/२०/विशि-१ 


१२.कुलसचिव, सर्व अकृषित विद्यापीठे, 

१३.सर्व विभागीय शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 

१४.वित्त विभाग,(सेवा-९/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१५.मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

१६.मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१७.बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१. 

१८.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ., बॅरॅक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

१९.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभुवन, एस. व्ही. पटेल रोड, 
मुंबई-४ 

२०.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 

२१. इंडियन AISA काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 

२२. नॅशनालिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, 
मुंबई-२१ 

२३.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ 

२४.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने, 

२५.निवड नस्ती, (विशि-१) 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


